औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था,गोवंडी, 
मुंबई येथील महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय 
केंद्राचे नामांतरण करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन निर्णय क्र : मंजूरी २६११/२०२३/प्र.क्र.१३३/व्यशि-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दि. ०५ मार्च, २०२४. 


वाचा : 
१) कौशल्य,रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाचे ज्ञापन क्र.मंजुरी-२६११/ 
२०२३/प्र.क्र.१३३/व्यशि-२, दि.१९.०१.२०२४. 
2) मा.मंत्री,कौ.रो.उ.व ना. यांचे पत्र क्र. OH AAV Sl NEN. रोज. नावि. / टिप्पणी / ३४२ 
/२०२४, दि. ०१.०३.२०२४. 


प्रस्तावना : 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, गोवंडी, मुंबई येथील महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय केंद्रांचे नामकरण 


करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधिन होता. 


झासन निर्णय : 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, गोवंडी येथे महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय केंद्र (Maharashtra 


International Centre) स्थापन करण्यास तसेच सदर संस्थेच्या इमारत नूतनीकरण व दुरुस्ती 


करण्याकरीता रु. ११.९२ कोटी इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास संदर्भाधिन क्र.१ येथील शासन 


ज्ञापनान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 


२. मा. मंत्री महोदयांनी दिलेल्या Meare अनुसरुन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, गोवंडी येथील 


महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय केंद्राचे (Maharashtra International Centre) नामकरण “स्वामी विवेकानंद 


आंतरराष्ट्रीय कौशल्य विकास प्रबोधिनी” करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मंजुरी-२६११/२०२३/प्र.क्र.११७/व्यशि-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३०५१५२३२८८९०३ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by AMEY ANIL GAWADE 

DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILLS 
EMPLOYMENT ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION 
DEPARTMENT, 

2.5.4.20=20b5439bf6337ac786acb2d21 6dfff86804484eb90f4d351 


2213f2618f39657e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=11EB206D5E1B6D85776EB1F62A6FADEF79AFB180 
99A51B276758D0FFAA4C4F30, cn=AMEY ANIL GAWADE 


(अमेय गावडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा.मंत्री, कौशल्य ,रोजगार,उद्योजकता व नाविन्यता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, मुंबई. 

५. सर्व विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई, 

६. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 

७. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व विभाग. 

८. आयुक्त, GRC ,रोजगार,उद्योजकता व नाविन्यता आयुक्तालय, नवी मुंबई, 

९. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी, मुंबई. 

१०.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी, मुंबई. 

११.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता-१/ लेखा परीक्षा-१), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर 

१२.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१३.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१४.सर्व विभागीय आयुक्त/ जिल्हाधिकारी 

१५.संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१६.सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई/पुणे/नाशिक/ 
औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर, 

१७.उपसंचालक, विभागीय मुख्यालय, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, मुंबई/पुणे/ 
नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर, 

१८.निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


